सहकार विभागातील राजपत्रित 
अधिकाऱ्यांचे विभागीय परीक्षेचे 
आयोजन करण्याकरीता समिती 
गठीत करण्याबाबत................. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक - राजस-२०२१/प्र.क्र.२५२/५स 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०००३२. 
दिनांक :- १९ एप्रिल, २०२२ 


संदर्भ :- सहकार, पणन व वस्त्रोयोग ग विभाग, शासन निर्णय क्र.राजस-२०२१/ प्रक्र.२५२/ पस, 
दि.२/१२/२०२१ 


शासन शुध्दीपत्रक :-- 


संदर्भाधीन दि.२/१२/२०२१ शासन निर्णयातील परिच्छेद १ मधील तक्त्यातील अ.क्र.३ 
"उपनिबंधक सहकारी संस्था (आस्थापन), मुख्यालय, पुणे" ऐवजी "उपनिबंधक सहकारी संस्था 
(परीक्षा व प्रशिक्षण), मुख्यालय, पुणे" असे वाचावे. 


2. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक क्रमांक 
२०२२०४१९११४८३३२७०२ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 
महाराष्टाचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 
Pallavi Kishor 
Kolekar 


कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा.सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा अयोग, मुंबई (पत्राने) 

३. सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

४. मा.मंत्री (सहकार व पणन) यांचे खाजगी सचिव 

५. मा.राज्यमंत्री (सहकार) यांचे खाजगी सचिव 

६. मा.अपर मुख्य सचिव (सहकार व पणन) यांचे स्वीय सहाय्यक 

७. निवडनस्ती- कार्यासन-५स 


